ज्येष्ठतासूची मधील समावेशाबाबत 
श्री.र.ई.गिरी, कक्ष अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण १२१८/प्र.क्र.9६/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०१८. 
वाचा :- १) सा.प्र.वि. Seat क्रमांक संकीर्ण १२१८/प्र.क्र.9६/१४-ब, दिनांक ०६.०९.२०१८ 


२) शासन परिपत्रक क्रमांक कअप १२१६/प्र.क्र.४०/१४-ब, दिनांक २६.०४.२०१७ 
3) शासन परिपत्रक क्रमांक GST १२१६/प्र.क्र.४०/१४-ब, दिनांक ०२.०५.२०१७ 


शासन परिपत्रक 


संदर्भाधीन शासन आदेशा क्रमांक १ अन्वये श्री.र.ई.गिरी यांना कक्ष अधिकारी पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा व ज्येष्ठतेचा २३.०७.२००५ हा दिनांक देण्यात आला आहे. 


२. संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये दिनांक १ जानेवारी रोजीच्या सन २००१ ते २००६ या 
कालावधीतील तसेच संदर्भ क्रमांक 3 येथील शासन परिपत्रकान्वये दिनांक १ जानेवारी रोजीच्या सन २००७ ते 
२०१० या कालावधीतील कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतासूच्या प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. 
श्री.र.ई.गिरी यांना यापूर्वी कक्ष अधिकारी पदावरील नियमित पदोन्नतीचा व ज्येष्ठतेचा दिनांक देण्यात आला 
नसल्याने सदर अंतिम ज्येष्ठतासूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा SATA करण्यात आला नव्हता. 


३. आताश्री.र.ई.गिरी यांना कक्ष अधिकारी पदावरील नियमित पदोन्नतीचा व ज्येष्ठतेचा २३.०७.२००५ हा 
दिनांक देण्यात आल्याने त्यांचा नावाचा समावेश दिनांक ०१.०१.२००६ रोजीच्या तसेच त्यापुढील अंतिम ज्येष्ठता 
सूच्यांमध्ये करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार दिनांक २६.०४.२०१७ व ०२.०५.२०१७ च्या आदेशान्वये मंत्रालयीन कक्ष 
अधिकारी संवर्गाच्या अनुक्रमे २००१-२००६ तसेच २००७-२०१० या कालावधीतील १ जानेवारी रोजीच्या प्रसिध्द 
केलेल्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये श्री.गिरी यांचा ज्येष्ठता क्रमांक खालील विवरणपत्रामध्ये (स्तंभ १ ते ४ 
दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 


कक्ष अधिकाऱ्याचे नाव : श्री.र.ई.गिरी 
ज्येष्ठता दिनांक : २३.०७.२००५ 
ज्येष्ठता सूची वर्ष अनुक्रमांक ज्येष्ठता यादीतील क्रमानंतर | ज्येष्ठता यादीतील क्रमापूर्वी 
|”... | २ ३ a ee 
२००६ ५२४-अ श्री. प्र.ता.घोलप यांच्या नंतर । श्री. प्र.ग.घोक्षे यांच्या पूर्वी 
२००७ ४७८-अ 
२००८ ४२४-अ 
२००९ ३७५-अ 
२०१० ३२८-अ 
४. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र.२९८२/२०००, क्र.२९८६/२०००, क्र.४९५८/२००३ व 


क्र.३३७४/२०११ मा.न्यायालयाने दिनांक ०६.०८.२०१८ रोजी निकाली काढल्या असून, मा.उच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयानुसार दिनांक १०.०१.१९८६ पासूनच्या कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या पुनर्विलोकीत कराव्या 
लागणार आहेत. मा.उच्च न्यायालयाने आपल्या दिनांक ०६.०८.२०१८ रोजीच्या निर्णयास आठ आठवड्यांची 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १२१८/प्र.क्र.७६/१४-ब 


स्थगिती दिली आहे. सदर आदेश मा.उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ०६.०८.२०१८ च्या आदेशाच्या अधिन राहून तसेच 
या संदर्भात मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण / मा. उच्च न्यायालय अथवा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने काही 
आदेशा पारित केले तर त्यास अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८१००४१७१५४७९५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao 


i G 
G al a nN a nN DN: CN = Gajanan Bhimrao Gurav, C = 


IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


B h | aa rao G U fav Maharashtra, OU = General 


Administration Department 
Date: 2018.10.04 17:20:18 +05'30' 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.र.ई.गिरी, कक्ष अधिकारी, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषी, wad, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२. सहसचिव/उपसचिव (आस्थापना), कृषी, WRI, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४ 
निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


